शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था 
आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील 
सहाय्यक प्राध्यापकांची कॅस योजनेंतर्गत वरिष्ठ व 
निवडश्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४८/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनाक : १९ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्र. एनजीसी १२८६/(१२२४) विशि-४, दि. २७.०२.१९८९. 

२. शासन निर्णय क्र. एनजीसी १२०२/ (१६६/२००२) विशि-४, दि. 03.08.2003. 

३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० 

४. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि १ दि. १५.०२.२०११ 

५. शासन निर्णय क्र. एनजीसी २००९/(२४३/०९)/विशि-१, दि. १२.०८.२००९. 

६. शासन निर्णय क्र. युएसजी १२९८/३४०२६/(४७१२)/ विशि-४ दि. ०६.०३.१९९९. 

७. शासन निर्णय क्र. एनजीसी § १२९८ /(४६१९)/विशि-४ दि. ११.१२.१९९९. 

८. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे क्र. 9-2/2008(EC/PS)Pt. VII दि. ०७.१२.२०१२ 

९. शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०१३/(१९२/१३)/मशि-१, दि. ०५.०८.२०१३. 

१०. शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१३/(प्रक. ४२०/१३) ABT १, दि. ३१.१.२०१५ 

११. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यांच्या क्र. अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१६(०७//॥॥७॥0118॥), 
दि. ११.०७.२०१६ 

१२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.३३/१७/विशि-१, 
दि. ०४.०३.२०१७ 

१३. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०१८/स्थाननिश्चिती/प्रशा-१/२८९३, 
दि. ०१.०३.२०१९. 

१४. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०१८/स्थाननिश्चिती/प्रशा-१/१५२५४, 
दि. २५.११.२०१९. 

१५. शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२४८/मशि-१/दि. २३.१२.२०१९. 

१६. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं २०२०/स्थाननिश्विती/प्रशा-१/३०८६, 
दि. २८.२.२०२० 

१७. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. SR २०२०/स्थाननिश्चिती/प्रशा-१४४९०, 
दि. २९.६.२०२० 

१८. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं २०२०/स्थाननिश्चिती/प्रशा-८२, 
दि. ५.१.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


शासकीय महाविद्यालये/विज्ञान संस्था/अध्यापक महविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक / शारिरीक 
शिक्षण निर्देशक / ग्रंथपाल यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यांच्या क्र. अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ 
दि. 3०.०६.२०१० अधिसुचनेन्वये निकष विहित करून सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) 
लागू केली आहे. सदर अधिसुचनेतील तरतूदी राज्यात शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 2099 (24/99) विशि-१ 
दि. १५.०२.२०११ अन्वये लागू करण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय/ संस्था आणि झासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना पाचव्या व सहाव्या वेतन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४८/मशि १ 


आयोगाच्या शिफारसी अनुक्रमे शासन निर्णय दि. ११.१२.१९९९ व दि. १२.०८.२००९ अन्वये लागू करण्यात 
आलेल्या आहेत. तसेच यामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यांच्या क्र. अधिसूचना क्र. एफ १-२/ २०१६ 
(PS/Amendment), दि. ११.०७.२०१६ अधिसुचनेन्वये सुधारित निकष विहित केले असून सदर अधिसूचनेतील 
तरतुदी शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.३३/१७/विशि-१, दि. ०४.०३.२०१७ 
अन्वये लागू करण्यात आल्या आहेत. 


राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि झासकीय अध्यापक 
महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीमध्ये स्थान निश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. 
एससीपी -२०१३/ (१९२/१३)/मशि-१, दि. ०५.०८.२०१३ समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या 
बैठकीत समितीने केलेल्या शिफारसी विचारात घेवून, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या 
संदर्भाधिन पत्र क्र. १३,१४,१६,१७,१८ अन्वये शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि 
शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक यांची वरिष्ठश्रेणी व निवडश्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती 
करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 

शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्याळय/ संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये 
यामधील काही सहाय्यक प्राध्यापक व ग्रंथपाल यांची पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार स्थाननिश्चिती 
करण्याची बाब त्यांनी सदर काळात उदबोधन वर्ग व उजाळा वर्ग विहीत कालावधीत पूर्ण न केल्याने प्रलंबित होती. 
अशा सहाय्यक प्राध्यापक व ग्रंथपाल यांना उदबोधन वर्ग व उजाळा वर्ग पुर्ण करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने त्यांच्या क्र. १-२/२००९(₹७/२७)२.. VII दि. ०७.१२.२०१२ पत्रान्वये दिलेली मुदतवाढ तसेच शासन 
निर्णय क्र. युएसजी १२९८/३४०२६/(४७१२)/ विशि-४ दि. ०६.०३.१९९९ अन्वये वरिष्ठ व निवडश्रेण्यांमध्ये 
स्थाननिश्चिती करतांना खंडीत सेवा ग्राहय धरण्यासंदर्भात विहित केलेले निकष विचारात घेवून तसेच सहाव्या 
वेतन आयोगाच्या संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० व 
अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१६ (PS/Amendment), दि. ११.०७.२०१६ मधील तरतुदींची पुर्तता करणाऱ्या 
सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शाविळेल्या ९ सहाय्यक प्राध्यापकांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या 
दिनांकापासून सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत (Career Advancement Scheme) वरिष्ठश्रेणी व निवडश्रेणीमध्ये 
स्थान निश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


वरिष्ठश्रेणी व निवडश्रेणीत स्थाननिश्चिती देण्याबाबत वेतनश्रेणीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


स्थान  निश्चितीतील | दि. ०१.०१.१९९६ पासून पुढे दि. ०१.०१.२००६ पासुन पुढे 
श्रेणी 

वरिष्ठ श्रेणी रु. १००००-१५२००/- रु १५६००-३९१०० (ग्रेड वेतन-७०००/-) 
निवड श्रेणी रु. १२०००-१८३००/- रु १५६००-३९१०० (ग्रेड वेतन - ८०००/- 


२. सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील अध्यापकांची वेतन निश्चिती करण्याची कार्यवाही संचालक, उच्च 
शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. 


३. श्री. राजेश श्रीखंडे यांचा १४ दिवसांचा सेवाखंड क्षमापित करुन त्यांची स्थाननिश्चिती करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. तसेच ज्या सहाय्यक प्राध्यापक/ग्रंथपाल यांची शासकीय सेवेत रुजू होण्यापुर्वी अशासकीय 
महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे, अशा सहाय्यक प्राध्यापक व ग्रंथपाल 
यांनी शासन निर्णय क्र. युएसजी १२९८/३४०२६/(४७१२)/ विशि-४ दि. ०६.०३.१९९९ व विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाच्या अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० मधील क्र. १० व १०.१ मध्ये सेवाखंड क्षमापित 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४८/मशि १ 

करण्यासंदर्भात विहित केलेल्या अटींची पुर्तता केली असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च 

शिक्षण यांची राहील. 

४. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग, क्रमांक एनजीसी २००९/ (२४३/०९)/ 

विशि-१, दि. १२/८/२००९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा. 
सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११९१२५१५५९७०८ असा आहे. हा आदेडशा डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DATTATRAYA 


RAMBHAU KAHAR « 


(द. रा. कहार) 
सहपत्र :- प्रपत्र- “अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


pe 


१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर 

६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. संबंधित प्राचार्य/संचाळक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 

९. संबंधित प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये. 
qo. सर्व संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक यांना संबंधित प्राचार्य/संचाळक यांच्यामार्फत 
११. निवडनस्ती/मशि-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४८/मशि १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.२४८/मशि १, दिनांक १९.०१.२०२१ सोबतचे 


प्रपत्र -अ 

क्र. सहाय्यक विषय महाविद्यालयाचे नांव शिफारस करण्यात आलेला दिनांक 
प्राध्यापकाचे नांव वरिष्ठ श्रेणी निवडश्रेणी 

७०००/- ८०००/- 

a . | at जालिदर भौतिकशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, ३१.३.२०१६ शिश 
साहेबराव लाड कोल्हापूर 

२. | श्रीम. कविता विधी शासकीय विधी २.११.२०१५ | 
नरेंद्र हेडाऊ महाविद्यालय, मुंबई 

३. श्रीम. नुजहत विधी शासकीय विधी १५.२.२०१८ शिंग 
अफरोज शोख महाविद्यालय, मुंबई 

४. | श्रीम. sour तत्वज्ञान वसंतराव नाईक झासकीय शि १२.१०.२०१७ 
अनंत खोरगडे कला व समाजविज्ञान 

संस्था, नागपूर 

५. श्री. राजेंद्र रसायनशास्त्र शासकीय विज्ञान संस्था, २१.१०.२०१५ शिंका 
रामचंद्र तायडे नागपूर 

६. श्री. सत्येन रसायनशास्त्र शासकीय विज्ञान संस्था, १६.६.२००९ १६.६.२०१४ 
पाटील नागपूर 

७. | श्रीम. प्रमिला समाजशास्त्र शासकीय ज्ञान विज्ञान शिंगी १७.९.२०१७ 
हरिदास भुजाडे महाविद्यालय, औरंगाबाद 

८. | श्रीम. दिपाली रसायनशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान ae २१.९.२०१६ 
पुंडलिक गुलवाडे विज्ञान संस्था, अमरावती 

९. | श्री. राजेश इंग्रजी शासकीय विदर्भ ज्ञान १.९.२००९ १.९.२०१४ 
श्रीखंडे विज्ञान संस्था, अमरावती 


KKKKKKKKKKKEKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


